मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचे आदेशाच्या अनुषंगाने 
न्यायालयात निधी जमा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- याचिका २०२४/प्र.क्र.०२/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०२४ 
संदर्भ :- 
१) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दि.१५.१२.२०२३ रोजीचे आदेश. 
२) शिक्षण संचालक, योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.१६.०१.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

श्रीम. सना खान व श्री सुफियन खान यांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद येथे 
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसंदर्भात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ५८४६/२०२० (पुनर्विलोकन याचिका 
क्र.८६/२०२१) व ३६८५/२०२० प्रकरणी दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र.४४३/२०२३ व ४४४/२०२३ मध्ये 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी पुढीलप्रमाणे आदेश पारित केले आहेत:- 

“Two years are over post the order of which the contempt is alleged was passed. It is 
again informed that the State is proposing to file Special Leave Petitions against the said order. 
The amount payable to the petitioners herein is not more than Rs.20 Lakhs. We call upon the 
respondent No.4 to deposit the sum of ३5.२० Lakhs with this Court within a period of one and 
half month. In any case, unless the representations of the petitioners are decided, the amount will 
not be disbursed to the petitioners.” 

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने रु.२०,००,०००/- (अक्षरी रु. वीस लक्ष फक्त) इतका 
निधी मा. उच्च न्यायालयामध्ये जमा करण्याकरीता आवश्‍यक असल्याने सदर निधी लेखाशीर्ष २२०२ 
सर्वसाधारण शिक्षण ८०- सर्वसाधारण ८०० इतर खर्च (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२ २९२६) ३१ 
शिष्यवृत्या / विद्यावेतने या लेखाशीर्षाखाळील उपलब्ध तरतूदीमधून उपलब्ध करवून देण्याची विनंती शिक्षण 
संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये केली आहे. 

सदर विनंतीच्या अनुषंगाने रु.२०,००,०००/- (अक्षरी रु. वीस लक्ष फक्त) इतका निधी SAAT २२०२ 
सर्वसाधारण शिक्षण ८०- सर्वसाधारण ८०० इतर खर्च (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२ २९२६) ३१ 
शिष्यवृत्या / विद्यावेतने या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

श्रीम. सना खान व श्री सुफियन खान यांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद येथे 
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसंदर्भात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ५८४६/२०२० (पुनर्विलोकन याचिका 
क्र.८६/२०२१) व ३६८५/२०२० प्रकरणी दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र.४४३/२०२३ व ४४४/२०२३ 
मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने 
रु.२०,००,०००/- (अक्षरी रु. वीस लक्ष फक्त) इतका निधी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे जमा करण्याकरीता लेखाशीर्ष २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८०- सर्वसाधारण Loo इतर खर्च (02) (४२) 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पाल्यांना 
पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२ २९२६) ३१ शिष्यवृत्या / विद्यावेतने या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध 
करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका २०२४/प्र.क्र.०२/ एसडी-५ 


२. वरील सदर बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

३. सदर प्रकरणी शिक्षण संचालक (योजन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार प्राथम्याने कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


४. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱया निधीकरिता आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक 
तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आवऱ्यक राहील. 


५. सदर प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१/१४७१, दि. २४.०१.२०२४ व वित्त 
विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६८५/व्यय-५, दिनांक ३०.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३११८४४०७९१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, i=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab6 1 fb555b2fdf8c8d6d652ff1 8fdffbd9c7 
48ab01f6da04, postalCode=400032, Mah. 
M U S H गृ A U E KA Z | erialNumber=77A529748C5E7C1 BA7A66E81C654BA3C492FDA5B29 
£076241DB1BA213DDEDF4E, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
Date: 2024.01.31 18:43:37 +05'30' 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


